अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता, गट-अ 
संवर्गातील अभियोक्त्यांना सहाय्यक संचालक 
व सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या पदावर 
पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.२३२/पोल-१०, 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१ बिल्डींग, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
दिनांक : २७ जानेवारी, २०१४ 


संदर्भ :- संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्रमांक : ससपदो / १०८/ 
२६६३/२०१२, दिनांक ११.१२.२०१२ चे पत्र 


शासन निर्णय :- संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या नियंत्रणाखालील 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या संवर्गातील खाली नमूद केलेल्या अभियोक्त्यांना त्यांच्या 
नावासमोर नमूद केलेल्या ठिकाणी सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, गट-अ या संवर्गातील 
रु.१५६००-३९१०० + YS पे रु.६९००/- या वेतनश्रेणीतील पदावर प्रशासकीय हितास्तव व तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नतीने नियुक्त्या देण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. नांव प्रवर्ग | नियुक्‍ती । मान्य पदौन्नती 
दिलेला झालेला नंतरचे 
प्रवर्ग विभागीय ठिकाण 
संवर्ग 
।१__ | श्री.नंदकिज्लोर सिताराम चितलांगे | खुला | खुला औरंगाबाद | औरंगाबाद 


२. वरील सहाय्यक सरकारी aaah पदोन्नतीने नियुक्‍ती खाळील अटी व शर्तीच्या अधीन 
राहून करण्यात येत आहे. 

अ) वरील अभियोक्त्यांना देण्यात आलेली पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरुपाची असून महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे.. 

ब) पदोन्नत झालेल्या अभियोक्त्यांनी त्यांच्या पदोन्नतीचे आदेशा प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 
सात दिवसांच्या आत हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे ते विहित मुदतीत नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर 
झाले नाहीत तर त्यांना पदोन्नती नको, असे समजून शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक 
एसआरव्ही-१०८७/११३१/प्र.क्र.११/८९/१२, दिनांक ३०.०४.१९९१ मधील तरतुदीनुसार त्यांना देण्यात 
आलेली पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. 

क) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना पदोन्नत झालेल्या वरील 
अभियोक्त्याची स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ कार्यमुक्त करावे आणि नवीन नियुक्तीच्या 
ठिकाणी तात्काळ हजर होण्याबाबत संबंधीतांना सूचना द्याव्यात. तसेच संबंधीत अभियोक्त्यानी पदभार 
स्वीकारल्यानंतर त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.२३२/पोल-१० 


ड) पदोन्नत अभियोक्त्यानी त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व त्यांनी 
अनधिकृतरित्या रजेवर जाऊ नये, यासंदर्भात त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्रमांक 
सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/११, दिनांक ३०.०८.१९८२ अन्वये दिलेल्या सूचनांकडे वेधण्यात येत आहे. 
तसेच दिलेली नियुक्‍ती रद्द करण्यासाठी कोणत्याही स्वरुपाचे आवेदन त्यांनी करु नये. तसे केल्यास 
सदर अभियोक्ता शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीस पात्र ठरेल, याची संबंधीतांनी नोंद घ्यावी. 

ई) सदर पदोन्नती तात्पुरत्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिका क्रमांक 
८४५२/२००४ च्या निर्णयाच्या अधीन रहातील. 

फ) विभागीय संवर्ग वाटपानुसार पदोन्नतीने नियुक्‍त अधिका-याने किमान ३ वर्षे कालावधी त्या 
विभागीय संवर्गात पूर्ण करणे आवश्‍यक राहिल. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०१२७१०५२२६४०२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


हे Digitally signed by Ajinkya 
A | n k' a Vasant Bagade 
J y DN: CN = Ajinkya Vasant 

Bagade, IN, 5 > 

Vasant Maharashtra, O = 
Government Of 
Maharashtra, OU = Home 

Bag ade Date: 2014.01.28 15:24:46 
+05'30' 


(अजिंक्य बगाडे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन 92 व १६-बो), मंत्रालय, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 

६. सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, औरंगाबाद 

७. श्री.नंदकुमार सिताराम चितलांगे, अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता, औरंगाबाद ( संचालक, 
अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 

८. मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव (अ.व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती (गृह विभाग, पोल-१०) 


०८ WwW A OO 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


